Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 22nd October 2015 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ३५ ] 


गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०१५/ आश्विन २३- २९ , शके १९३७ [ पृष्ठे १४, किंमत : रुपये ११ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक- अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६१. 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक ०३ ऑक्टोबर , २०१५ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस -२४१४ - ४७७-प्र.क्र .- २४८ -२०१४-नवि-९. 

ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा .) ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम ३१ उप- कलम ( १) अन्वये शासन , नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४९६-२६४३ - प्र . क्र .-३०० -( अ) 
९७- नवि-९ , दि . ०७ जानेवारी , २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दि . ०१ मार्च, २००० पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, सूचना क्र . टिपीएस - २४१४ - १४३-प्र .क्र . १८९ -२०१४- नवि-९ , दिनांक ०६- ०९- २०१४ नुसार नागपूर मेट्रो रेल्वेचे( त्यापुढे “ उक्त मेट्रो 
रेल ” असे संबोधले आहे ) मार्गीका खालीलप्रमाणे निश्चित केली आहे ; 

( १) ऑटोमोटीव्ह ते मिहान , 
( २ ) प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर , 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर सुधार प्रन्यासने दिनांक ०५ -०८ -२०१४ चे पत्रान्वये शासनास उक्त मेट्रो रेलसह नागपूर शहराच्या विकास नियंत्रण 
नियमावलीमधे अनुषंगीक फेरबदल ( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) करण्याची विनंती केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, लोकहिताचे दृष्टीने शहराच्या अस्तित्वातील विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये काही परिभाषांसह नवीन तरतूद क्र . ४० , परिच्छेद 
“ W ” समाविष्ट करण्याचे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७( १) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार , नगर विकास विभाग , महाराष्ट्र शासन , सोबतच्या 
अनुसूचीही उक्त फेरबदलाच्या अनुषंगाने जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी प्रसिध्द करीत आहे . उक्त फेरबदलांसंबंधी काही हरकती / सूचना 
असल्यास ही सूचना प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत विभागीय , सह संचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग , जुने सचिवालय , पहिला मजला, 
महानगरपालिका , सिव्हिल लाईन्स , नागपूर - ४४० ००१ या पत्त्यावर लेखी स्वरुपात पाठवाव्यात , प्राप्त होणा- या हरकती/ सूचनांवर सुनावणी देण्यासाठी 
सहसंचालक , नगररचना , नागपूर विभाग , नागपूर यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी त्यांचा अहवाल शासनास सादर करावा . 
ना .- एक - अ- १ ( १६७० ). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५- २१ , २०१५/ आश्विन २३- २९ , शके १९३७ 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra.gov.in व नगर रचना संचालनालयाच्या www. dtp. maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
देखील उपलब्ध आहे . 

SCHEDULE — A 
1. 1 Definitions : Regulation No . 2 of PrincipalDCR shallhave following additionaldefinitions — 
i. (2 .5 . 1) Atrium -means a sky lighted naturally ventilated area in building, with no intermediate floors , often 

containing plants and used as circulation space or entrance foyer. 
ii. (2.5 .2 ) Podium - means a raised platform from surrounding area , generally used for vehicle parking and 

movementin a part of building and useable floors of building or buildings rest on it, accessible by vehicular 
ramp and steps for climbing. 

SCHEDULE – B 
Regulation No. 40 
Special Regulations for Development/Redevelopment of building falling within Nagpur Metro Rail Cor 
ridor (NMRC ) 

Development/Redevelopment ofbuilding falling within NagpurMetro RailCorridor (NMRC ) shallbe governed by the 
special regulations mentioned in Appendix " W ". 


SCHEDULE - C 

Appendix " W ” 

( See Regulation No. 40) 
Special Regulations for Development/Redevelopmentof building falling within NagpurMetro Rail Corridor (NMRC ) 
1. 1 Definitions 
(i) Nagpur Metro Rail Corridor (NMRC ) 

It is the area falling within 500 mt. distance on either side of the Nagpur Metro Railmeasured from its centre line 
and also includes the area falling within 500 mt. distance from the longitudinal end of the lastMetro Railway Station . 

(ii) Base permissible FSI 
It is the FSIpermissible as per the provisions of the Principal DCR , excluding the TDR that can be received . 
1 .2 . 1 Maximum Permissible FSI 

The maximum permissible total FSI in NMRC shall be 4 . 00 including the base permissible FSI, subject to condi 
tion that, the additional FSI over and above the base permissible FSI shallbe allowed within the overall limit ofmaximum 
permissible FSI, as given in the Table below 


Plot Area 


Sr. No . 

(1) 


Minimum 
Road width 

( 2 ) 
9 .00 mt. 
9 . 00 mt. 
12 .00 mt. 
18 .00 mt. 


(3 ) 
Below 1000 sq . mt. 
1000 sq . mt. or above 
2000 sq .mt. or above 
4000 sq . mt. or above 


Maximum 
Permissible FSI 

(4 ) 
2 .00 
3 . 00 
3 .50 
4 .00 


Explanation :- Themaximum permissible FSIas per the above Table shallbe determined by satisfaction of both 
the criterias viz Minimum Road width as well as plot area , simultaneously . However in case , both these criterias are 
not satisfied simultaneously , the maximum permissible FSI shallbe the minimum of that permissible against each of 
these two criterias , as illustrated below ; 

Illustrations : 
(1) If the road width is 9 mt. and plot area is 1000 sq . mt.maximum permissible FSI shall be 3 . 
( 2 ) If the road width is 9 mt. and plot area is 4000 sq. mt.maximum permissible FSI shallbe 3 . 
(3) If the road width is 30 mt. and plot area is 1000 sq. mt.maximum permissible FSI shall be 3. 


1 .2 .2 Premium to be paid 

Additional FSIover and above base permissible FSIof respective land use zones as per the sanctioned DCR , 
2000 ,may be permitted on the payment of premium as prescribed below ; 

( a ) Premium equivalent to 0 . 4 times of the Annual Statement of Rates of land per square meter of additional FSI 
as prescribed in the Table under provision 1 .2 . 1 above , in case ofdevelopment/redevelopmentproposed in the NMRC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५-२१ , २०१५/ आश्विन २३- २९ , शके १९३७ 


(2 ) 


with minimum tenement density per hectare of the gross plot area as given in the table below , and subject to the 
provisions of regulation 1.3 herein below : 
Plot Area 

Minimum Tenement Density 
(1) 
Below 1000 sq . mt. 

260 tenements per Ha. of gross plot area 
1000 sq .mt. and above , but 380 tenements per Ha. of gross plot area 
below 2000 sq .mt. 
2000 sq .mt. and above , but 440 tenements per Ha. of gross plot area 
below 4000 sq .mt. 
4000 sq.mt. and above 500 tenements per Ha. of gross plot area 


(b ) However, subject to the provisions of regulation 1 . 3 herein below , if the tenement density proposed is less than 
that stipulated in the table under 1. 2 . 2 ( a ), the primium to be paid shall be equivalent to 0 .5 times of the Annual 
Statement of Rates of land per squate meter of additional FSI as prescribed in the Table under provision 1 . 2 . 1 above , 
and such premium shall be chargeable on the total additional FSI to be availed beyond the base permissible FSI - 

1. 2 . 3 Impact Assessment and Integratred Mobility Plan : Such additional FSI over and above the base 
permisstible FSI, shall be granted by the Commissioner,Nagpur Municipal Corporation / Chairman ,Nagpur Improve 
ment Trust, after taking into account the Impact Assessment of the implementation of these regulations regarding the 
impact on the city and sector level infrastucture and amenities as well as traffic and environment on such NMRC . Such 
Impact Assessment shall also contain measures to be undertaken to mitigate its likely impact and the Action Plan for 
implementation of such measures in a timebound manner. It shall also contain Integrated Mobility Plan envisaging 
therein inter-linkages between different modes ofmass transport, parking management, traffic management and 
pedestrianisation . 

1. 2.4 The maximum permissible FSI as given in Table under regulation 1.2 .1 shall be calculated on the gross 
plot area. 

1. 2 .5 In case ofplot/plots falling partly within the NMRC , the FSIpermissible shall be as follows, provided that 
the total area of the plot (plot falling within NMRC plus plot falling outside NMRC ) shallbe as prescribed in the table in 
regulation No. 1. 2 .1 : 

(1) Where 50 % or more area of such plot/plots falls within NMRC , these regulations including FSIshall apply to 
the total area of such plot/plots . 

(ii) Where less than 50 % area of such plot/plots Falls within NMRC , these regulations including FSI shall be 
applicable to the part of plot/plots falling within NMRC ,whereas for the part of plot/plots falling outside NMRC , these 
regulations except provisions regarding FSI shall be applicable . The FSI permissible for the part falling outside 
NMRC shallbe as per PrincipalDevelopment ControlRegulations. 

1.2 .6 Notwithstanding anything contained in the provision of this DCR , no componentof the building in NMRC 
shall be free of FSI. 

1. 2 .7 Notwithstanding anything contained in any other provisions of these regulations, TDR shall not be allowed 
to be received on the plots within NMRC , irrespective of its location in congested area /non congested area as per the 
Sanction Development Plan ofNagpur. 

1.3 Tenement Size : For any development or Redevelopment within NMRC , size of the tenement shall be 
minimum 25 sq .mt. and maximum 120 sq. mt. ofbuilt up area. 

1 .4 Permissible mixed use in NMRC : Mixed use in the form of residential and commercialmay be permis 
sible on the residential plot in NMRC fronting on the road width of 12 mt. and above, subject to maximum 50 % of the 
total built up area as commercial and also subject to separate horizontal and vertical access for residential and 
commercial units . 

1.5 Other provisions regarding marginal open spaces shall be governed by the proposed height of structure , as 
given in the provisions 1.7 below and should conform to the Maharashtra Fire Prevention and Life Safety Measures Act, 
2006 (Maharashtra Act No. III of 2007 ) as amended from time to time. No building permission shall be issued without 
NOC of the Fire Officer. Other regulations regarding room sizes, apertures for light and ventilation shall be as per the 
principal DCR , 2000 in force. 

1. 6 Marginal Spaces :Marginal spaces to be left around building in the NMRC shall be H /4 , where His height 
of the proposed building provided that the marginal space shall be minimum 6 mt. of thebuilding upto 24 mt.height and 
minimum 9 mt. for the building above 24 mt. height. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५- २१ , २०१५/ आश्विन २३- २९ , शके १९३७ 


1.6 . 1 No projections shall be allowed in marginal spaces so that minimum 6 mt.marginal spaces remain free 
from all encumbrances for the movementof fire tenders . In case iframp is necessary from accessibility , such ramp 
may be allowed after living 6 mt. clearmargin . 

1.6 .2 For calculation of marginal distances the height of the parking floors (Maximum two floors above the 
Ground Level) shall not be taken in account. However heightof such parking floors willbe counted towards the total 
heightof the building for deciding the building as high rise building and for civil Aviation purpose . 

1.6 .3 Car lift/mechanical parking shallbe permissible. 

1.7 Parking : Parking in the NMRC shall be provided as per the table given below . 
Sr. Occupancy One parking space for every Transit Oriented Development Influence Zone 

Car Scooter / 

Cycle 
Mototcycle 


No. 


(6 ) 


1 Residential 

(a ) i. Tenements having carpet area 
From 25 and upto 40 sq. mt. 
Above 40 and upto 60 sq.mt. 
Above 60 and upto 80 sq . mt. 

Above 80 sq . mt. 
2 Govt. & SemiGovt. 100 sq . mt. carpet area or fraction 

Private business thereof 
buildings . 

Note : Parking spaces for differently - abled persons shall be provided as per Indian Road Congress Code 
No . IRC 103 : 2012 in each new construction /development/re -developmentin the NMRC . 

1. 8 In case of developmentor redevelopment, proposed by the Authority/ individual applicant, from the edge of 
the Metro Rail, within 20 mt. distance from the Metro Rail , on its either side, the concerned Planning Authority i. e . 
Nagpur Improvement Trust/NagpurMunicipal Corporation before granting such permission for development/redevelop 
ment shall seek prior NOC from the Nagpur Metro Railway Corporation Ltd . as required under the Metro Railways 
(Construction ofWork ) Act, 1978 from the point of view of safety of the Metro Railway and such other relatedmatters . 

1. 9 In case of any conflict between these Special Regulations and any other Regulation / s of the DCR , the 
SpecialRegulations shall prevail for the NMRC . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


87. STI . TEN , 
कक्ष अधिकारी , 


HTI 9- 34 (71. . 9 .), 7 . 9 . PT., 37 . 8 . 9& ? . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya,Mumbai-400 032 , Dated the 03rd October, 2015 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 

No . TPS- 2414 -477 - CR -248 - 2014 -UD -9. 

Whereas , the Development Plan ofNagpur City has been sanctioned by the Government vide Urban Development 
Department s Notification No. TPS- 2496 - 2643 - CR - 300 (A )- 97 -UD - 9 , dated the 07 -01 -2000 and has come into force with 
effect from the 1 -3 -2000 (herein after referred to as "the said DevelopmentPlan ”) under section 31 ( 1) oftheMaharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act") 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५-२१ , २०१५/ आश्विन २३- २९ , शके १९३७ 


And ,whereas, the State Govt. vide its Notice No. TPS- 2414 - 153-CR - 189/2014 /UD - 9, of 6th September, 2014 has 
notified the alignment of NagpurMetro Rail (hereinafter referred to as the " said Metro Rail") 

( 1) Automotive to Mihan . 


(2 ) Prajapati Nagar to Lokmanya Nagar. 


And ,whereas , NIT vide its letter of 5 - 8 - 2014 has requested State Govt. to carry outmodification in Development 
Control Regulation of Nagpur City regarding development along the said Metro Rail (hereinafter referred to as “ said 
Modification ") 

And ,whereas , Govt. feltifnecessary in the public interest in incorporate definition in the Principal Development 
control regulations and new regulation in this regard as Regulation No. 40 Appendix “ W ” in the Development Control 
Regulations of Nagpur city . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred under sub -section (1AA) of Section 37 of the said Act, the 
Govt. ofMaharashtra Urban DevelopmentDepartment hereby publish the notice of the said modification as given in the 
Schedule A , B , and C as appected herewith in the Notice for inviting suggestions/objections in respect of the same from 
the general public within a one month from the date of publication of notice in the OfficialGazette and also authorizes 
the Joint Director of Town Planning, Nagpur Division ,Nagpur for conducting hearing on suggestions/objections received 
within a period of 30 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and submit his report to the 
Government. 


This Notice shall also be available on the Govt s web site at www .maharashtra .gov.in as well as on web site of 
Director of Town Planning Pune at www. dtp.maharashtra gov. in 

SCHEDULE — A 


1. 1 


Definitions : Regulation No . 2 of Principal DCR shall have following additional definitions. 


i. (2 .5 . 1) Atrium - means a sky lighted naturally ventilated area in building , with no intermediate floors , often 

containing plants and used as circulation space or entrance foyer. 


ii. (2 .5 . 2 ) Podium - means a raised platform from surrounding area , generally used for vehicle parking and 

movement in a part ofbuilding and useable floors of building or buildings rest on it , accessible by vehicular ramp 
and steps for climbing . 


SCHEDULE - B 


Regulation No . 40 


Special Regulations for Development/Redevelopment of building falling within Nagpur Metro Rail 
Corridor (NMRC ) 


Development/Redevelopmentof building falling within NagpurMetro Rail Corridor (NMRC ) shallbe governed by the 
special regulationsmentioned in Appendix “ W ” 


SCHEDULEC 


" APPENDIX - W ” 


(See Regulation No. 40 ) 
Special Regulations for Development/Redevelopmentofbuilding falling within Nagpur Metro Rail Corridor (NMRC.) 
1. 1 Definitions 
(i) NagpurMetro Rail Corridor (NMRC ) 


It is the area falling within 500 mt. distance on either side of the Nagpur Metro Railmeasured from its centre line 
and also includes the area falling within 500 mt. distance from the longitudinal end of the lastMetro Railway Station . 


(ii) Base permissible FSI 


It is the FSI permissible as per the provisions of the Principal DCR , excluding the TDR that can be received . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५- २१ , २०१५/ आश्विन २३- २९ , शके १९३७ 


1 . 2 . 1 Maximum Permissible FSI 

The maximum permissible total FSI in NMRC shallbe 4 .00 including the base permissible FSI, subject to condi 
tion that, the additional FSI over and above the base permissible FSI shallbe allowed within the overall limit ofmaximum 
permissible FSI, as given in the Table below 


Sr. No . 


Plot Area 


(1) 


(3 ) 


E-N7 


Minimum 
Road width 

( 2 ) 
9 . 00 mt. 
9 .00 mt. 
12 .00 mt. 
18 .00 mt. 


Below 1000 sq . mt. 
1000 sq .mt. or above 
2000 sq . mt. or above 
4000 sq . mt. or above 


Maximum 
Permissible FSI 

(4 ) 
2 . 00 
3 .00 
3 .50 
4 .00 


Explanation :- The maximum permissible FSIas per the above Table shall be determined by satisfaction of both 
the criteriaz viz Minimum Road width as well as plot area , simultaneously . However in case , both these criterias are 
not satisfied simultaneously , the maximum permissible FSI shall be the minimum of that permissible against each of 
these two criterias, as illustrated below ; 

Illustrations : 
(1 ) If the road width is 9 mt. and plot area is 1000 sq . mt. maximum permissible FSI shall be 3 . 
(2 ) If the road width is 9 mt. and plot area is 4000 sq . mt.maximum permissible FSI shall be 3 . 
(3 ) If the road width is 30 mt. and plot area is 1000 sq . mt.maximum permissible FSI shall be 3 . 


1.2 .2 Premium to be paid 

Additional FSI over and above base permissible FSI of respective land use zones as per the sanctioned DCR , 
2000 , may be permitted on the paymentof premium as prescibed below : 

(a ) Premium equivalent to 0 .4 times of the Annual Statement of Rates of land per square meter of additional FSI 
as prescribed in the Table under provision 1 . 2 . 1 above , in case of development/redevelopment proposed in the NMRC 
with minimum tenementdensity perhectare of the gross plot as given in the table below , and subject to the provisions 
of regulation 1. 3 herein below . 
Plot Area 

Minimum Tenement Density 
(1) 

( 2 ) 
Below 1000 sq .mt. 

260 tenements per Ha. of gross plot area . 
1000 sq .mt. and above , but 380 tenements per Ha. of gross plot area . 
below 2000 sq. mt. 
2000 sq . mt. and above , but 440 tenements per Ha. of gross plot area . 
below 4000 sq . mt. 

4000 sq .mt. and above 500 tenements per Ha. of gross plot area . 
( b ) However, subject to the provisions of regulation 1 . 3 herein below , if the tenementdensity proposed is less than 
that stipulated in the table under 1 . 2 .2 ( a ), the preimium to be paid shall be equivalent to 0 .5 times of the Annual 
Statement of Rates of land per squate meter of additional FSI as prescribed in the Table under provision 1 . 2 . 1 above , 
and such premium shall be chargeable on the total additional FSIto be availed beyond the base permissible FSI. 

1 . 2 . 3 Impact Assessment and Integratyed Mobility Plan : Such additional FSI over and above the base 
permissible FSI, shallbe granted by the Commissioner, Nagpur Municipal Corporation / Chairman , Nagpur Improve 
ment Trust, after taking into account the Impact Assessment of the implementation of these regulations regarding the 
impact on the city and sector level infrastucture and amenities as well as traffic and environment on such NMRC . Such 
Impact Assessment shall also contain measures to be undertaken to mitigate its likely impact and the Action Plan for 
implementation of such measures in a timebound manner. It shall also contain Integrated Mobility Plan envisaging 
therein inter -likages between different modes of mass transport, parking management, traffic management and 
pedistrainisation . 

1. 2 .4. Themaximum permissible FSI as given in Table under regulation 1. 2 . 1 shall be calculated on the gross 
plot area . 

1. 2 .5 In case of plot/plots falling partly within the NMRC , the FSIpermissible shallbe as follows , provided that 
the total area of the plot (plotfalling within NMRC plus plot falling outside NMRC ) shall be as prescribed in the table in 
regulation No. 1 . 2 . 1 : 

( ) Where 50 % or more area of such plot/plots falls within NMRC ,these regulations including FSI shall apply to 
the total area of such plot/plots . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५- २१ , २०१५/ आश्विन २३-२९ , शके १९३७ 


(ii) Where less than 50 % area of such plot/plots within NMRC , these regulations including FSI shall be 
applicable to the part of plot/plots falling within NMRC , whereas for the part of plot/plots falling outside NMRC , these 
regulations except provisions regarding FSI shall be applicable . The FSI permissible for the part falling outside 
NMRC shall be as per PrincipalDevelopment Control Regulations . 

1 .2 .6 Notwithstanding anything contained in the provision of this DCR , no componentof the building in NMRC 
shallbe free of FSI. 

1.2 .7 Notwithistanding anything contained in any other provisions of these regulations , TDR shall not be allowed 
to be received on the plots within NMRC , irrespective of its location in congested area /non congested area as per the 
Sanction Development Plan of Nagpur. 

1. 3 Tenement Size : For any development or Redevelopment within NMRC , size of the tenement shall be 
minimum 25 sq . mt. and maximum 120 sq . mt. of built up area . 

1.4 Permissible mixed use in NMRC :Mixed use in the form of residential and commercialmay be permissible 
on the residential plot in NMRC fronting on the road width of 12 mt. and above , subject to maximum 50 % of the totalbuilt 
up area as commercial and also subject to separate horizontal and vertical access for residentialand commercial units . 

1.5 Other provisions regarding marginal open spaces shall be governed by the proposed heightofstructure , as 
given in the provisions 1. 7 below and should conform to the Maharashtra Fire Prevention and Life Safety Measures Act, 
2006 (Maharashtra Act No . Ill of 2007 ) as amended from time to time. No building permission shallbe issued without 
NOC of the Fire Officer. Other regulations regarding room sizes , apertures for light and ventilation shall be as per the 
principal DCR , 2000 in force . 

1 .6 Marginal Spaces : Marginal spaces to be left around building in the NMRC shall be H /4 ,where His height 
of the proposed building provided that themarginal space shall be minimum 6 mt. of thebuilding upto 24 mt.height and 
minimum 9 mt. for the building above 24 mt. height. 

1 .6 . 1 No projections shall be allowed in marginal spaces so that minimum 6 mt. marginal spaces remain free 
from all encumbrances for the movementof fire tenders . In case if ramp is necessary from accessibility , such ramp 
may be allowed after living 6 mt. clearmargin . 

1.6 . 2 For calculation of marginal distances the height of the parking floors (Maximum two floors above the 
Ground Level) shall not be taken in account. Howeverheight of such parking floors willbe counted towards the total 
heightof thebuilding for deciding the building as high rise building and for civil Aviation purpose . 

1.6 .3 Car lift/mechanicalparking shallbe permissible . 
1.7 Panking : Parking in the NMRC shall be provided as per the table given below . 
Occupancy One parking space for every Transit Oriented Development Influence Zone 

Car Scooter/ 

Cycle 

Motor/cycle 
( 1 ) ( 2 ) 

(3 ) 
1 Residential 

( a ) i. Tenements having carpet area 
From 25 and upto 40 sq .mt. 
Above 40 and upto 60 sq .mt. 
Above 60 and upto 80 sq .mt. 

Above 80 sq .mt. 
2 Govt. & SemiGovt. 100 sq. mt. carpet area or fraction 

Private business thereof 
building. 

Note : Parking spaces for differently - abled persons shall be provided as per Indian Road Congress Code No . 
IRC 103 : 2012 in each new construction /development/ re -development in the NMRC . 

1 .8 In case of development or redevelopment, proposed by the Authority / individual applicant, from the edge of 
the Metro Rail, within 20 mt. distance from the Metro Rail, on its either side, the concerned Planning Authority i. e . 
Nagpur Improvement Trust/Nagpur Municiaple Corporation before granting such permission for development/redevelop 
ment shall seek prior NOC from the Nagpur Metro Railway Corporation Ltd . as required under the Metro Railways 
(Construction ofWork ) Act, 1978 from the pointof view of safety of the Metro Railway and such other related matters . 


ar 


No . 


(5 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५- २१ , २०१५/ आश्विन २३- २९ , शके १९३७ 


1. 9 In case of any conflict between these Special Regulations and any other Regulation /s of the DCR , the 
SpecialRegulations shall prevail for the NMRC . 


By order & in the name of the Governor ofMaharashtra . 


R. S . CHOUHAN, 
Desk Officer. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६३ . 

नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक १३ ऑक्टोबर , २०१५ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस - २२१३ - ५०- प्र. क्र .- ५० - २०१४- नवि-९ . 

ज्याअर्थी, बल्लारपूर शहराची (जिल्हा चंद्रपूर ) विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे 
संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) उप -कलम ( १ ) नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -२२०२- १२६०- प्र .क्र .- २( बी )- २००४- नवि-९ , दि . १६ ऑगस्ट , 
२००५ अन्वये भागशःमंजूर झाली असून ती दि . ०१ ऑक्टोबर , २००५ पासून अंमलात आली आहे . उर्वरित वगळलेल्या भागाची पुनःप्रसिद्ध विकास योजना 
नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस - २२०९ - १२६० -प्र .क्र . २ ( सी )/ २००४/ नावि-९ , दिनांक १८ जून , २००८ अन्वये मंजूर झाली आहे. ( यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे बल्लारपूर येथील सर्व्हे क्र . ३२ / ५८ , सि . स.क्र . १८ / ८५ मधील ०. १८ हेक्टर क्षेत्रावर “ आरक्षण क्र . ३६ 
प्राथमिक शाळा ” प्रस्तावित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बल्लारपूर नगर परिषदेने तिच्या सर्वसाधारण सभेच्या अंतिम ठराव क्र . ११, दिनांक २ नोव्हेंबर , २००७ अन्वये उक्त विकास योजनेत 
“ आरक्षण क्र . ३६-प्राथमिक शाळा ” हे आरक्षण उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप -कलम ( १ ) नुसार फेरबदल प्रस्ताव ( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे 
करण्यात आला आहे ) अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल प्रस्ताव काही 
बदलांसह / शर्ती व अटींसह मान्य करावा , असे राज्याशासनाचे मत झाले आहे ; 
त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) मधिल शासनास प्राप्त शक्तीचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील उक्त 

देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लीखीत दिनांक १८ जून , २००८ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना 
सुधारीत करण्यात येत आहे ; 
“ उक्त विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबद सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 
मौजे बल्लारपूर येथील सर्व्हे क्र . ३२/ ५८ ( सि . स . क्र . १८ / ८५ ) मधील , “ आरक्षण क्र . ३६ -प्राथमिक शाळा ” वगळून , त्याखालील क्षेत्र ० .१८ हेक्टर हे 
रहिवास विभागात खालील अटींस अधिन राहून समाविष्ट करण्यात येत आहे ”. 

अट क्र . १ : फेरबदलाखालील जागेवरील इमारतीमध्ये वर्षाजल संवर्धन संयंत्र तसेच Waste Recycling Plant बसविणे आवश्यक राहील . 

अट क्र . २ : उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मुलभुत सेवा - सुविधा जमिन मालकांनी/विकासकर्त्यांनी स्वखर्चाने विकसित करून पुरविणे 
बंधनकारक राहील . मुलभूत सुविधांमध्ये रस्ते व ड्रेनेज इ . यांचा समावेश आहे . 

अट क्र . ३ : अशा प्रकारच्या विभाग बदलाकरिता शासनाने भविष्यात अधिमुल्य आकारण्याचा वा इतर काही धोरणाबाबत निर्णय घेतल्यास , जमीन 
मालक /विकासक यांना असा निर्णय बंधनकारक राहील . 

उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणा- या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत , मुख्याधिकारी, बल्लारपूर नगर परिषद , जिल्हा चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील . 

उपरोक्त मंजूर फेरबदल , प्रस्तुत अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 
प्रस्तुत अधिसूचना विभागाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुनिल फाटक , 
कक्ष अधिकारी , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५-२१ , २०१५/ आश्विन २३- २९ , शके १९३७ 


HTI 9 - 34 ( T. fq . q.), H . . PI., 37. $ . 9& 8 . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai-400 032, Dated 13th October, 2015 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS- 2213-50 -CR -50 - 2014 -UD -9 . 

Whereas, the Development Plan of Ballapur City Dist. Chandrapur was partly sanctioned vide Urban Development 
Department s Notification No. TPS - 2202 / 1260 /CR - 2 ( B )- 2004 -UD - 9 , dated the 16th August 2005 under sub -section ( 1) 
of Section 31 of theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the said Act ) which 
has come into force with effect from the 1st October , 2005 and the republished Development Plan in respect of excluded 
parts , was sanctioned vide Urban Development Department s Notification No. TPS - 2209 - 1260 -CR - 2 (C )- 2004 -UD - 9 , 
dated the 18th June 2008 (hereinafter referred to as “the said DevelopmentPlan ") ; 

And , whereas, in the state Development Plan , the land bearing Survey No. 32 /58 , CTS No. 18 /85 which is 
admeasuring 0 . 18 Ha., of Village Ballarpur (hereinafter referred to as " said Land") is reserved as “ Site No. “ 36 - Primary 
School” ; 

And, whereas, the Ballarpur Municipal Council, pursuant to its General Body FinalResolution No . 11 , dated the 
2nd November, 2007 , has submitted a modification proposal in accordance with the provisions of sub - section (1 ) of 
Section 37 of the said Act in respect ofthe said Land , earmarking as reservation No. 36 “ Primary School” (hereinafter 
referred to as “ the said Modification Proposal") to the Government for its sanction ; 

And , whereas , after necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
Pune , the Government is of the opinion that the said Modification Proposal should be sanctioned with some changes/ 
conditions ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2) of Section 37 of the said Act, the 
Government hereby , sanctions the said Modification Proposal with some changes and for the purpose with some 
changes and for the purpose amends the aforesaid Notification dated the 18th June, 2008 as follows ; 

"In the Schedule of Modificatons appended to the Notification dated the 18th June , 2008 sanctioning the said 
Development Plan , the following new entry shallbe added after the last entry . 

ENTRY 


" Site No. 36 -Primary School” on the land bearing Survey No. 32 / 58 (CTS No. 18 /85 ) (admeasuring 1800 sq . 
mt.) of Village Ballarpur, is deleted and the land so released , is included in " ResidentialZone” as shown on the Plan ” 
on the following conditions. 

Condition No . 1 : Rain Water Harvesting system and the Waste Water Recycling Plant should be installed in 
the building constructed on the Land in question . 

Condition No. 2 : It shall be the responsibility of the Owner/Developer to provide all thebasic amenities to the 
Land in question and bear cost of some. 

Condition No . 3 : If it is decided by the Govt. in future , to charge premimum on such a zone change or any 
other policy decision is taken such decision shallbe binding on the land Owner/Developer. 

A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for public inspection in the office 
of the Chief Officer, Ballarpur Municipal Council, Dist . Chandrapur during office hours on all working days for a period of 
one month . 

The above said modification shall come into force from date of publication of this Notification in the Official 
Gazette . 

The Notification shall also be made available on the Urban Development Department s web site 
www .maharashtra . gov. in 

By order and in the nameof the Governor ofMaharashtra , 


SUNIL PHATAK , 
Section Officer. 


FT.- 5ch -37-? (9 &00). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५- २१ , २०१५/ आश्विन २३- २९ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १६५ . 

आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 
विविध उत्सवाच्या/ समारंभाच्या वेळी सार्वजनिक रस्त्यांवर किंवा पादचारी मार्गावर (फुटपाथवर ) उभारण्यात येणा- या तात्पुरत्या स्वरुपाचे मंडप-मंच 

स्वागतद्वार- कमानी इत्यांदींना परवानगी देण्याकरिता तयार करण्यात आलेले धोरण . 


प्रस्तावना 
नागपूर ही एक उदयोन्मुख मेट्रोसिटी आहे . नागपूरला २००४ साली भारतातील अतिशय वेगाने वाढणा- या शहरांच्या यादीमध्ये स्थान मिळालेले 
आहे . नागपूर ही भारतीतील महाराष्ट्र राज्याची उपराजधानी असून मुंबई व पुणे नंतर तीसरे मोठे शहर आहे . नागपूर हे भारतातील नववे सर्वात मोठे 
शहर असून विदर्भातील सर्वात मोठे शहर आहे . नागपूर शहराची लोकसंख्या ३० लक्षपेक्षा जास्त असून या शहरात विविध धर्माचे जसे -हिन्दु, बौद्ध , जैन , 
शिख , मुस्लिम इत्यादी लोक सलोख्याने राहतात . ऐतिहासकदृष्ट्या शहरात विविध उत्सव / समारंभ जसे - गणेशात्सव , नवरात्री , ईद , मोहर्रम , झुलेलाल 
जयंती, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस इत्यादी मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिकरित्या शहरातील नागरिक / संस्था/ मंडळाद्वारे साजरे केले जातात . या उत्सवांचे/ 
समारंभांचे इतिहास लक्षात घेता हे उत्सव / समारंभ साजरे करण्याकरिता नागपूर महानगरपालिका उत्सवांच्या/ समारंभाच्या वेळी रस्त्यांवर किंवा पादचारी 
मार्गांवर (फुटपाथवर ) तात्पुरत्या स्वरुपाचे मंडप /मंच स्वागतद्वार/ कमानी/ कक्ष/ इत्यादी उभारण्याकरीता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनिमय , १९४९ चे कलम 
२३४ अंतर्गत पोलिस आयुक्तांच्या सहमतीने वैधानिक परवानगी देते . 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम २३४ प्रमाणे , पोलीस आयुक्ताच्या किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या कोणत्याही अधिका- याचा 
सहमतीने , महानगरपालिका आयुक्तास कोणत्याही रस्त्यावर समारंभाच्या व उत्सवाच्या प्रसंगी मंडप किंवा असे कोणतेही अन्य बांधकाम तात्पूरते 
उभारण्यासाठी लेखी परवानगी देता येईल . 

त्यानुसार , नागपूर महानगरपालिकेतील दहाही विभागीय कार्यालयातील सहायक आयुक्त/ वार्ड अधिकारी यांच्याद्वारे मागील काही वर्षापासून उत्सवांच्या / 
समारंभाच्या वेळी रस्त्यांवर किंवा पादचारी मार्गावर ( फुटपाथवर ) तात्पुरत्या स्वरुपाचे मंडप /मंच / स्वागतद्वार/ कमानी/ तात्पुरते कक्ष इत्यादी उभारण्याकरीता , 
मा . उच्च न्यायालय , नागपूर खंडपीठ यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांना अनुसरुन व वाहतुक पोलिस तसेच संबंधित पोलिस स्टेशनचे “ ना हरकत 
प्रमाणपत्र ” मिळाल्यानंतर परवानगी देण्यात येत होती . उभारण्यात येणारी तात्पुरती रचना, त्या रस्त्यावरील वाहतुकीस तसेच पदपाथावरील पादचारीस 
कुठल्याही परिस्थितीत अडथळा निर्माण करणार नाही, या अटीवर ही परवानगी देण्यात येत होती . 

___ मा . उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपीठ , मुंबई यांनी जनहित याचिका क्र . १७३ /२०१० मध्ये उत्सव / समारंभाच्यावेळी रस्त्यांवर /पादचारी मार्गावर उभारण्यात 
येणा- या अस्थायी ( तात्पुरत्या ) रचनांमुळे सामान्य नागरीकांना होणा- या गैरसोयींची , त्रासांची दखल घेवून उक्त याचिकेतील दिवाणी अर्ज ( सिव्हिल 
प्लिकेशन ) क्र . १२४/ २०१४ व २२६/ २०१३ मध्ये दिनांक १३ मार्च २०१५ , २४ जून २०१५ व १७ जुलै २०१५ रोजी पारीत केलेल्या आदेशान्वये महाराष्ट्रातील 
सर्व महानगरपालिकांना उत्सवांच्या / समारंभाच्यावेळी रस्त्यांवर / पादचारी मार्गावर अस्थायी ( तात्पुरते ) रचना जसे मंडप /मंच/ स्वागतद्वार / कमानी इत्यादी 
उभारण्याकरीता दिली जाणारी परवानगी तसेच त्याचे नियमनाकरीता धोरण तयार करण्याचे आदेशीत केलेले आहे . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपीठ यांनी दिनांक १३-०३ -२०१५ रोजी पारीत केलेल्या आदेशात सर्व महानगरपालिका आयुक्तांना महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम २३४ अंतर्गत देण्यात येणारी परवानगी व त्याकरीता तयार करण्यात येणा- या धोरणामधे मा . उच्च न्यायालयाद्वारे 
उक्त आदेशातील परिच्छेद ८ मधे नमूद अवलोकन / आज्ञा/मार्गदर्शक तत्वांना विचारात घेण्यास्तव निर्देशीत केलेले आहे . 

करीता, मा . उच्च न्यायालयाचे जनहित याचिका क्र . १७३ / २०१० मधील दिनांक २४- ०६- २०१५ व १३- ३- २०१५ रोजीच्या आदेशांची अंमलबजावणी 
करण्याकरीता तसेच नागपूर शहरातील नागरीकांना सुरळीत वाहतुक व मुक्तपणे पादचारी मार्गावर चालण्याकरीता, २४ तास उपलब्ध असण्याचे मुलभूत 
हक्काचे संरक्षणाच्या उद्देशाने सदर धोरणाचे प्रारुप , “ उत्सवांच्यावेळी/ समारंभांच्यावेळी सार्वजनिक रस्त्यांवर किंवा पदपाथांवर (फुटपाथांवर) तात्पुरत्या 
स्वरुपाचे मंडप /मंच/ स्वागत द्वार / कमानी/ तात्पुरते कक्ष/ मंच इत्यादी उभारण्याकरीता देण्यात येणारी परवानगी व त्याचे नियमन करण्याकरीता ” तयार 
करण्यात आलेले आहे. 


धोरण 


क्रमांक नामनपा- १२७७-स्थावर - २०१५. 


१ . संक्षिप्त नांव व व्याप्ति : 


(१ ) या धोरणाला “ नागपूर शहरातील रस्त्यांवर /पादचारी मार्गांवर अस्थायी स्वरुपाचे रचना उभारण्याकरीता व त्याचेनियमनाकरीता धोरण " 
असे म्हणावे 


( २) हे धोरण महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ अंतर्गत स्थापित झालेले क्षेत्र किंवा स्थापित झाली असे मानण्यात आलेल्या नागपूर 
महानगरपालिका क्षेत्रांतर्गत लागू राहणार आहे . 


२ . नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रांतर्गत कोणतेही सार्वजनिक उत्सव/ समारंभ साजरा करण्याकरीता सार्वजनिक रस्त्यांवर/ फुटपाथांवर अस्थायी 
स्वरुपाचे मंडप/ मंच/ स्वागतद्वार/ कमानी इत्यादी उभारण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम २३४ अंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेची 
लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक / अनिवार्य राहणार असून जर पूर्व परवानगीशीवाय असे कोणतेही तात्पूरते रचना/ बांधकाम उभारण्यात आले असेल तर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५- २१ , २०१५/ आश्विन २३-२९ , शके १९३७ 


११ 


कुठल्याही पूर्वसूचनेशिवाय , प्रथमदर्शनी त्या उभारण्यासाठी जबाबदार व्यक्ती/ संस्था किंवा ज्या कोणाचा नांव किंवा फोटो त्या ठिकाणी दिसून येईल , अशा 
व्यक्तीला जबाबदार धरुन महापालिकेद्वारे काढण्यात येईल व उक्त खर्चाची भरपाई अशाकिंवा संस्थांकडून करून घेण्यात येईल . 

३ . महापालिकेकडून परवानगी मिळण्यासंबंधी पध्दत . 

( १ ) कोणताही सार्वजनिक उत्सव / समारंभ साजरा करण्याकरीता जी कोणतीही व्यक्ती / संस्था , रस्त्यावर / फूटपाथवर अस्थायी स्वरुपाचे मंडप / 
मंच/ स्वागतद्वार / कमानी इत्यादी उभारण्याकरीता इच्छुक असेल त्याने “ विहित नमुन्यात ” उत्सवाच्या / समारंभाच्या २५ दिवस अगोदर महानगरपालिकेच्या 
संबंधित विभागीय कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागेल . 
( २ ) अर्जासोबत खालील दस्ताऐवज सादर करणे अनिवार्य आहे . 

( अ ) पोलिस आयुक्त , नागपूर शहर यांच्या सहमती स्वरुपात पोलिस वाहतुक विभाग व संबंधित पोलिस ठाण्याची लेखी परवानगी . 
( ब ) प्रस्तावित अस्थायी ( तात्पुरते ) बांधकामाचे/रचनेचे अचूक मोजमापासह उभारावयाच्या ठिकाणाचा स्थळदर्शक / नकाशा . 
( क ) अस्थायी मंचाची उंची २५ फूट पेक्षा जास्त असल्यास त्याकरिता अस्थायी बांधकाम/ रचना स्थिरता प्रमाणपत्र ( Structural Stability 
Certificate ) जोडणे अनिवार्य राहील . अस्थायी रचनेची उंची कोणत्याही प्रकारे ६० फुटापेक्षा जास्त राहणार नाही . 

( ड ) नागपूर महानगरपालिकेतील अग्निशमन विभागाचे तात्पुरते ना हरकत प्रमाणपत्र . ( Provisional No Objection Certificate ) 
( इ ) खालील बाबींकरीता रु . १०० च्या स्टँप पेपरवर हमीपत्र सादर करावे लागेल . 

( १ ) कोणत्याही रस्त्यावर / फूटपाथवर अर्जदाराद्वारे किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे / संस्थाद्वारे खोदकाम व गड्डे केले जाणार नाहीत . 

( २) महाराष्ट्र राज्यात ध्वनी प्रदूषणासंबंधी प्रचलनात असलेले नियमांचे तसेच त्यासंबंधी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाचे मार्गदर्शक तत्वांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे. 

( ३ ) सार्वजनिक उत्सवाकरीता आवश्यकता असल्यास तात्पुरते विद्युत मीटर व पाणीपुरवठा मीटर घेण्याबाबत . 
( ई ) परवानगी मागितलेल्या ठिकाणी लावण्यात येणा- या जाहिरातीचे फलकांचे/बॅनर्सचे लावण्यात येणारे स्थान व अचूक मोजमापासहितच्या 
जाहिरातीस शुल्क , जाहिरात धोरण प्रमाणे घ्यावे . 

( उ ) अर्ज पडताळणी व साईट निरीक्षणाचे शुल्क म्हणून नागपूर महानगरपालिकेच्या नावाने रु . २०० चा डिमांड ड्राफ्ट किंवा नागपूर 
महानगरपालिकेच्या विभागीय कार्यालयात रोखीने रु . २०० जमा केल्याबाबतची पावती हे शुल्क कुठल्याही परिस्थितीत परत करण्यात येणार नाही . 

४ संपूर्ण आवश्यक दस्ताऐवजांसह “ विहित नमुन्यात ” सादर केलेल्या अर्जाची चाळणी/ पडताळणी संबंधित सहायक आयुक्त/ वार्ड अधिकारी किंवा 
इतर जबाबदार अधिका - याद्वारे , जो कमीत कमी उप अभियंता स्तराचा असायला पाहिजे, सादर केलेल्या दिनांकापासून दोन आठवड्यांमध्ये करण्यात 
येईल . संबंधित अधिकारी, मागणी केलेल्या जागेची प्रत्यक्ष मौकाचौकशी करून , प्रस्तावित अस्थायी बांधकामाची तांत्रिक व्यवहार्यताबाबत संबंधित सहाय्यक 
आयुक्ताला/ वार्ड अधिकारीला लेखी स्वरुपात आपला अहवाल स्पष्ट अभिमतासह सादर करेल. संबंधित अधिका- यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सहायक 
आयुक्त / वार्ड अधिकारी लेखी स्वरुपात आपल्या समाधानाची नोंद करून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम २३४ अंतर्गत मागितल्याप्रमाणे 
किंवा त्याला योग्य वाटेल त्या सुधारणासह परवानगी देईल किंवा असमाधानाची नोंद घेवून त्याचे कारणासह लेखी स्वरुपात अर्ज फेटाळल्याची सूचना 
अर्जदाराला प्रस्तावित उत्सवाच्या/ समारंभाच्या ७ दिवस अगोदर देईल . 

५. उक्त परवानगी देण्याआधी सहायक आयुक्त / वार्ड अधिकारी , अर्जदाराला रु . ५ प्रति वर्ग फूट प्रति उत्सव / समारंभ व ३ x ३ फूट पिल्लर व २० 
फूट रुंद लांबी पर्यंत स्वागत द्वारासाठी २५० रुपये , या पेक्षा मोठे स्वागत द्वारासाठी ५०० रुपये प्रति उत्सव / समारंभ शुल्क आकारावे, या दराने गणना केलेल्या 
रकमेचा परवानगी शुल्क म्हणून भरणा करायला तसेच रु . १००० चा डिमांड ड्राफ्ट “ सुरक्षा ठेव ” म्हणून जमा करण्याचेनिर्देश लेखी स्वरुपात देईल . 
प्रस्तावित उत्सव / समारंभ संपल्यानंतर अर्जदाराला परवानगी दिलेल्या साईट / जागेचा ताबा स्वच्छ व कोणत्याही प्रकारच्या खड्ड्याशिवाय , महापालिकेला द्यावा 
लागेल . जागेचा ताबा स्वच्छ व कोणत्याही प्रकारच्या खड्याशिवाय मिळाल्याबाबतचा अहवाल संबंधित उप अभियंता किंवा त्याच्याद्वारे निर्देशित अधिकारी 
व संबंधित झोनल अधिकारी ( आरोग्य ) कडून मिळाल्यानंतर सुरक्षा ठेव अर्जदाराला परस्पर १० दिवसाचे आंत परत करण्यात येईल जागेचा ताबा अस्वच्छ 
आणि खोदकाम किंवा खड्यांसह दिल्यास , जमा केलेली सुरक्षा ठेव जप्त करण्यात येईल व त्यातून जागा स्वच्छ करायला किंवा केलेले खड्डे भरायला किंवा 
जागेची दुरुस्ती करायला महापालिकेला जितका खर्च येईल तितका खर्च जप्त केलेल्या सुरक्षा ठेवेतून करण्यात येईल व उर्वरित रक्कम अर्जदाराला परत 
करण्यात येईल . पण महापालिकेला जप्त केलेल्या सुरक्षा ठेवेपेक्षा जास्त खर्च त्या जागेच्या स्वच्छता व दुरुस्तीकरीता लागला असेल तर त्या रकमेची 
वसुली अर्जदारकडून करण्यात येईल. 

६ . महानगरपालिका तसेच पोलिसांनी परवानगी देतांना प्रस्तावित तात्पुरते रचना उभारल्यानंतर सुरळीत वाहतुकीकरीता व पादचारींकरीता पर्याप्त 
जागा उपलब्ध राहणार याबाबती दक्षता घ्यावी . जर सुरळीत वाहतुकीकरीता वपादचारींकरीता पर्याप्त जागा उपलब्ध राहत नसेल तर त्या रस्त्यावरील 
वाहतुक व पादचारींकरीता जवळचे पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून द्यावे जेणेकरून पादचारी व वाहतुकीकरीता असुविधा होणार नाही. पोलिस परवानगीमध्ये 
वरीलप्रमाणे प्रस्तावित पर्यायी मार्गाचा उल्लेख असावा व उभारण्यात आलेल्या तात्पुरते रचनेमध्यो पादचारी व वाहतुकीच्या दृष्टिकोणाने , त्या पर्यायी मार्गाचा 
दिशादर्शक नकाशा , मौक्याच्या जागेवर चिन्हांद्वारे प्रदर्शित करणे बंधनकारक राहील . याकरीता महापालिकेने सदर धोरणांतर्गत दिलेली परवानगी तीन 
प्रतीमध्ये काढावी व त्याची एक प्रत वाहतुक पोलीस व एक प्रत संबंधित पोलिस स्टेशनला , वाहनांच्या सुरळीत वाहतुकीकरीता व पादचारी मार्गाकरीता, सुचारु 
व्यवस्था करण्यास्तव माहितीकरीता देण्यात यावी . 

७. रेल्वे स्टेशन , बस स्थानके , प्रमुख ऑटो रिक्शा स्टँड/टॅक्सी स्टँड, रुग्णालय व शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात कमीत कमी ३० मीटर 
परीघक्षेत्रात या धोरणांतर्गत कुठल्याही प्रकारची परवानगी देण्यात येवू नये . तसेच N. H. व S . H. रोड वरील ट्रॉफिक सिग्नल असलेल्या चौकापासून 
३० मीटर अंतर ठेवणे बंधनकारक राहील . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५-२१ , २०१५ / आश्विन २३-२९ , शके १९३७ 


८ . प्रस्तावित उत्सवाच्या/ समारंभाच्यावेळी किंवा प्रस्तावित तात्पुरते रचना उभारण्यात येत असल्यावेळी संबंधित सहायक आयुक्त / वार्ड अधिकारी 
यांना किंवा त्याच्याद्वारे प्राधिकृत अधिकारी/ कर्मचारी यांना परवानगीत नमूद अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन होत आहे किंवा नाही तसेच वाहतुकीला 
अडथळानिर्माण होणार नाही याबाबतची खात्री करण्याकरीता, परवानगी देण्यात आलेल्या ठिकाणी कोणत्याही वेळेस निरीक्षण करता येईल . 

९ . सहायक आयुक्त /वार्ड अधिकारी यांना जर असे आढळून आले की , उभारण्यात आलेले तात्पुरते बांधकाम मनपा अधिनियम कलम २३४ अंतर्गत 
दिलेल्या परवानगीनुसार नाही किंवा परवानगी दिलेल्या जागेचा वापर दिलेल्या प्रयोजनाकरीता होत नसून इतर प्रयोजनाकरीता होत आहे किंवा खोटे व 
बनावटी दस्ताऐवजांच्या आधारावर परवानगी मिळविण्यात आलेली आहे तर दिलेली परवानगी त्यांना परत घेता येईल किंवा निरस्त /रद्द करता येईल . 

१० . बिनापरवानगीने रस्त्यांवर किंवा फूटपाथावर उभारण्यात आलेले कोणतेही तात्पुरते रचना त्याला उभारण्याकरीता प्रथमदृष्ट्या जबाबदार 
व्यक्तिच्या खर्चाने किंवा असे तात्पुरते रचना ज्याची परवानगी या धोरणातील खंड ९ प्रमाणे परत घेण्यात /निरस्त करण्यात आलेली असेल तर संबंधित 
अर्जदाराच्या / संस्थेच्या खर्चाने काढून टाकण्याचेकिंवा पाडण्याचे अधिकार सहायक आयुक्त / वार्ड अधिकारी यांना राहतील . जर तीन दिवसापेक्षा जास्त 
किंवा कमी कालावधीकरीता परवानगी देण्यात आलेली असेल तर सहायक आयुक्त / वार्ड अधिकारी संबंधित अर्जदारालाकिंवा संस्थाला उभारण्यात आलेले 
तात्पुरते रचना काढण्याबाबतचे मनोदयाची सूचना ठरविलेल्या वेळेचे २४ तास अगोदर लेखी स्वरुपात देईल . 

११ . सहायक आयुक्त/ वार्ड अधिकारी यांना कुठल्याही परिस्थितीत कोणत्याही रस्त्यावर किंवा फूटपाथवर १५ दिवसापेक्षा जास्त कालावधीसाठी 
तात्पुरते रचना उभारण्याची परवानगी देता येणार नाही . 

१२ . प्रस्तुत धोरणाचे खंड १० अंतर्गत काढण्यात / पाडण्यात आलेले तात्पुरते रचनाकरीता संबंधित अर्जदारालाकिंवा संस्थेला झालेल्या कोणत्याही 
प्रकारच्या नुकसानाची भरपाई महानगरपालिकेद्वारे करण्यात येणार नाही याउलट महानगरपालिकेला ती रचना काढण्याकरीता/ पाडण्याकरीता आलेल्या 
खर्चाची वसुली सहाय्यक आयुक्त/ वार्ड अधिकारी यांनी दिलेल्या देयकानुसार संबंधित अर्जदारांकडून किंवा संस्थांकडून करण्यात येईल . 

१३ . सहायक आयुक्त / वार्ड अधिकारी यांची परवानगी देण्याबाबतचा किंवा अर्ज खारीज करण्याबाबतचाकिंवा दिलेली परवानगी परत घेण्याबाबतचा/ 
निरस्त करण्याबाबतचा निर्णय ,निर्णायक व अंतिम समजण्यात येईल . 

१४ . दिलेल्या परवानगीचा कालावधी संपल्यानंतर कुठल्याही परिस्थितीत २४ तासाच्या आत अर्जदाराने स्वतः उभारलेले तात्पुरते बांधकाम 
स्वखर्चाने काढून टाकावे असे न केल्यास रु . ५० प्रती तासाप्रमाणे दंड आकारण्यात येईल . दिलेल्या मुदतीच्या २४ तासानंतरही तात्पुरते बांधकाम काढण्यात 
आलेले नसेल तर संबंधित सहायक आयुक्ताने / वार्ड अधिका- याने ती रचना त्वरित काढून / पाडून टाकावी व गुन्हे व्यवहार संहितेच्या कलम १३३ अंतर्गत 
सार्वजनिक उपद्रवाबाबत जिल्हादंडाधिका-याकडे संबंधित अर्जदार/ संस्था विरुध्द तक्रार करावी तसेच या व्यतिरिक्त संबंधित अर्जदाराला/ संस्थाला त्या 
जागेवर कोणत्याही प्रकारच्या उत्सव/ समारंभाप्रसंगी कोणत्याही प्रकारचे तात्पुरते बांधकाम उभारण्याची परवानगी पुढील पाच वर्षाकरीता देण्यात येवू नये असे 
लेखी आदेश काढावे . 

१५ . प्रस्तावित उत्सव / समारंभ साजरा करण्याकरीता आवश्यक विविध प्राधिकरणांची परवानगी मिळविण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अर्जदाराची/ 
संस्थांची राहील . 

१६ . पर्यावरण विभाग , पोलिस विभाग , विविध न्यायालये, नागपूर महानगरपालिका व इतर सक्षम प्राधिकरणाद्वारे वेळोवेळी देण्यात आलेल्या 
आदेशांची काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अर्जदार / संस्थांची राहील . 

१७ . संबंधित उत्सवाकरिता, अर्जदाराने / संस्थेने मिळालेल्या विविध आवश्यक परवानगींची प्रत उभारण्यात आलेल्या पेन्डॉल / मंडप /स्टेज किंवा 
स्वागतद्वार / कमानीच्या दोन्ही बाजूस दर्शनी भागात , सामान्य नागरिकांना सहज पाहता येईल अशा आकारमानात प्रदर्शित करण्यात यावी. 

१८ . अर्जदाराने/ संस्थेनी ध्वनी प्रदूषण , आरोग्य संबंधी तक्रारी , सुरक्षा व विविध प्रकाराच्या उपद्रवांची तक्रार ज्या सक्षम प्राधिकरणाकडे करता येईल 
त्या सर्व सक्षम प्राधिकरणांचे नांव , हुद्दा त्यांचा मोबाईल नंबरसह उभारण्यात आलेल्या तात्पुरते रचनेच्या दर्शनीय भागात सर्वसाधारण जनतेला सहजपणे 
दिसेल अशा आकारमानात प्रदर्शित करण्यात यावे . प्रस्तुतकर्ता अर्जदार / संस्था यांचे तपशीलमध्ये संस्था / अर्जदाराचे नाव , पत्ता , दूरध्वनी आणि भ्रमणध्वनी 
जोडण्यात यावा . 

१९ . प्रस्तुत धोरणांतर्गत सहायक आयुक्त / वार्ड अधिकारी यांचेद्वारे देण्यात आलेली परवानगी कोणतेही कारण न सांगता परत घेण्याचे किंवा 
निरस्त करण्याचे संपूर्ण अधिकार महानगरपालिका आयुक्तांकडे राहतील . 

२० . रस्त्यावर चूल पेटवून स्वयंपाक करण्यास सक्त मनाई आहे . केल्यास २०००/ - रु . दंड आकारण्यात येईल व भांडे जप्त करण्यात येईल . 
२१ . नाकारण्यात आलेल्या अर्जासाठी अर्जदार / संस्था यांना अति . आयुक्त / आयुक्तांकडे अपील करता येईल . 

२२ . राजनैतिक धरणे व वेळोवेळी ठरलेल्या कार्यक्रमांच्या परवानगीकरिता आलेल्या अर्जावरती निर्णय देण्याचा अधिकार सहा . आयुक्तांकडे राहील. 
अशा प्रकरणांस २५ दिवसापूर्वीची अट राहणार नाही . 

२३ . आयोजकास दिलेल्या परवानगीच्या जागी पर्यावरण , स्वास्थ्य , स्वच्छता व इतर जनजागृतीच्या घोषणा फलक उभारणा-यास म.न . पा . प्रशस्ती पत्र 
देईल . 

२४ . नियम व अटीचे पालन न करणा- यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यांत येईल . 
२५ . एक खिडकी योजनेद्वारे प्रशासनिक अनुमती देण्याची व्यवस्था प्रत्येक झोनमध्ये ठेवण्यांत यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५- २१ , २०१५/ आश्विन २३-२९ , शके १९३७ 


१३ 


२६ . तक्रार निवारण यंत्रणा : - महापालिकेतील प्रत्येक विभागीय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त/ वार्ड अधिकारी आपल्या विभागीय कार्यालयाकरिता 
एक तक्रार निवारण अधिकारी , जो सहायक अभियंता/ उप- अभियंता पेक्षा खालील दर्जाचा नसावा, ची नेमणूक करावी जेणे करून सदर धोरण अंतर्गत मोडत 
असलेले तात्पुरते बांधकामांमुळे नागरिकांना होणा- या त्रासाबद्दल नागरिकांना या अधिका - यांकडे तक्रार नोंदविता येईल . नोंदविण्यात आलेल्या तक्रारींच्या 
समाधानाकरीता संबंधित प्राधिकरणांनी त्वरित कार्यवाही करणे अनिवार्य आहे. सहाय्यक आयुक्त / तक्रार निवारण अधिकारी यांनी खालीलप्रमाणे विहित 
नमुन्यात तक्रार- पुस्तिका आपल्या विभागीय कार्यालयात ठेवावी व त्यामध्ये प्राप्त झालेल्या लेखी किंवा तोंडी तक्रारींचा तपशील नोंदवावा . 


अनु . क्र . 


तक्रारीचा 
दिनांक आणि वेळ 


तक्रारकर्त्यांचे नांव , 
पत्ता, दुरध्वनी/ मोबाईल 

(३ ) 


तक्रारीचा 
तपशील 


करण्यात आलेली 

कार्यवाही 


शेरा 


( ५ ) 


( ६ ) 


सहायक आयुक्त / वार्ड अधिकारी यांनी या तक्रार पुस्तिकेचा नियमितपणे पुनर्विलोकन करावे व नोंदविण्यात आलेल्या तक्रारींचे जलद निवारणाची खात्री 
पटवून द्यावी . जर नोंदविण्यात आलेली तक्रार महानगरपालिकेशी संबंधित नसेल किंवा ध्वनी प्रदूषणासंबंधी असेल तर ती तक्रार संबंधित प्राधिकरणाकडे 
त्वरित कार्यवाहीस्तव वळविण्यात यावी . 

२७. प्रस्तुत धोरण महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 


नागपूर : 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ . 


श्रावण हर्डीकर , 

आयुक्त , 
नागपूर महानगरपालिका , नागपूर . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . १६६ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अंतर्गत फेरबदल करणेबाबत 
क्रमांक नर - मुअ - नपगों -वि . यो .( सु .)- गोंदिया - फेरबदल - ३८६- २०१५. 

गोंदिया शहराची विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) शासनाने नगर विकास विभागाचे निर्णय क्र . टीपीएस-२३११- २१८६- सीआर -२४९( ब)- २०११ - युडी-९ , 
दिनांक ४ एप्रिल २०१२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ मे २०१२ पासून अंमलात आली आहे . 

उक्त मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (१ ) अन्वये फेरबदल करण्यासाठी नगर परिषदेने 
दिनांक ११- ८ - २०१५ रोजीच्या आमसभेत खालीलप्रमाणे ठराव पारित केलेले आहेत . 
अ . क्र . मंजूर योजनेनुसार 

जागेचा तपशील न . प . आमसभा ठराव 

कलम ३७ अंतर्गत 
आरक्षण / प्रस्ताव 

क्रमांक व दिनांक 

फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव 
( ३ ) 
ना -विकास क्षेत्र मौजा- गोंदिया बु., गट सर्वे 

ठराव क्र . ५४ , 

रहिवासी क्षेत्रामध्ये 
नं . ५०० , ५००/ १ , ५००/ ३ , ४९३/ १ , १ दिनांक ११- ८ - २०१५ 

समाविष्ट करणेबाबत . 
अध्यक्ष , नगर परिषद , गोंदिया यांनी दिनांकित स्वाक्षरी केलेले उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारे नकाशे न . प . कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या 
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आले आहेत . 

। उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वये जाहीर करण्यात येते की , उपरोक्त नमूद फेरबदल करण्याबाबत कोणासही कांही हरकती वा सूचना 
असल्यास , त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचेदिनांकापासून ३० ( तीस ) दिवसांचे आंत गोंदिया नगर परिषदेस लेखी सादर 
कराव्यात . 

उपरोक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी नागरीकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना वा हरकतीवर नगर परिषदतर्फे विचार 
केल्या जाईल . 


गोंदिया : 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१५. 


कशिश जैस्वाल , 

अध्यक्ष, 
नगर परिषद , गोंदिया . 


ना .- एक - अ- ३ ( १६७० ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर १५- २१ , २०१५/ आश्विन २३- २९ , शके १९३७ 


HTT 9- 31 (71. f . 9 .), 7 . STI. 21 ., 37. $5 . 980 . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
No . TP - CO -MCG -DP (R )-Gondia -Modification - 386 - 2015 . 

The Development Plan of Gondia (Second Revised ) has been sanctioned by Govt. in Urban 
Development Department vide Notification No . TPS - 2311 - 2186 - CR - 249 (B )- 2011-UD - 9 . dated 4th April 
2012 and came into force with effect from 15th May 2012 . 

Now , the General Body ofGondia Municipal Council has passed the Resolutions in Meeting dated 
11th August 2015 as mentioned below to make modification to sanctioned Development Plan under 
Section 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


Serial 
No . 


Reservation / 
Proposals as per 
sanctioned D . P . 


Particular of 

the land 


M . C .G . B . 
Resolution No . & 

Date 


Proposed 
Modification 
under Section 37 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


No Development 

Zone 


Kh . No. 500 , 501/ 3 . 

493 / 1 , 1 
Mouza Gondia Bz. 


Resolution No . 54 . 
Dated 11 - 8 - 2015 


Included in 
Residential Zone. 


The plan showing the proposed modifications signed and dated by the President, Municipal 
Council. Gondia are kept open in the office of the Municipal Council during office hours on all working 
days for inspection by the public . 

Now , in pursuance of Section 37 ( 1) of the said Act, it is hereby notified that any person having any 
objections or suggestions regarding the proposed modifications may communicate in writing to the 
Municipal Council within a period of 30 ( Thirty ) days from the date of publication of this notice in 
Maharashtra Govt . Gazette . 

The objections or suggestions received from the public shall be considered by the Municipal 
Council , Gondia before submitting the proposal ofmodifications to the Govt. for sanction . 


Gondia : 
Dated the 22nd September 2015 . 


KASHISH JAISWAL , 

President, 
Municipal Council , Gondia . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


